उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई, जिल्हा बीड 
येथील शौचालय व दरवाजे दुरुस्ती 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.१९/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/ कक्ष- ३/टे-६/ 
उपजिरुगेवराईदुरुस्तीकाम/१७८६३-६४/२३, दिनांक १८.१२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई, जिल्हा बीड येथील शौचालय व दरवाजे दुरुस्ती बांधकामाबाबत 
रु.९,९२,९०८/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन 
होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई, जिल्हा बीड येथील शौचालय व दरवाजे दुरुस्ती बांधकामाबाबत 
यासोबतच्या “परिशिष्ट- अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु.९,९२,९०८/- (अक्षरी रुपये नऊ लाख ब्यान्नव 
हजार नऊशे आठ HEA) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती - 
काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तु विशारदांकडून 


मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ae) 
~~ 


a 


AN 
— 


<= 


o~ 
ae 
mm 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.१९/आरोग्य-४ 


६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


३. सदर बांधकामांवरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, “मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (9) (ओ)- 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी बांधकामे” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- विअप्र १०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १, परिच्छेद 
क्र.१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०२१२००११६४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NEELAM फर o=cOVERNMENTOF 


MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a9bbc429d62201a67249f70e60acdf 


adbff901 fbbbf45cc393dbd6aa91 fbdé6ca, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=81E4E52421D72A2AE32DF6C7 
DO6ABB4E6A7B5820C3A929F328AD6CODCA 

SA N G WA | 453807, cn=NEELAM GIRISH SANGWAI 
Date: 2024.01.24 11:37:39 +05'30' 

(नीलम संगवई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, बीड. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

८. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


a ee pot 
शिव्या Sts- 
eat $30 
२77 1S: Bs TRUAT-20297 Tg, 96 [BW i= 2°97 09-2 02% — 
") RECAPITULATION SHEET 


Unit Rate Norms Re, per Cost Rs. 
(Sqiit/Meter/ Lump sum 
Component Total 
Wise 


ete.) 
बक aa 
a i) Underground Water tank for R/W 


Cum 0.00 
Harvesting (Cum) 
ii) Water Main Storage and pump house, 0.00 L.S 0.00 
bore well 


Particulars of Item 


So 
o 
Ss 


vi) AB Room, Area lighting, pumps, 


ne 
bi | 
ae | 
il a के. CN OUR. ee 
ne eee कक... 
| TY Sub Total Total (C) | 000 
| | | Cost Project (P) = AxB+C]910537.097” | 
es a 
ie Ee | अह 
1) 
= 
| | 
[____ 
a 
| 
बगत 


PROVISIONS 


i) Contingencies 


~ 


ii) Green Building 


GST 


& 
9 
4 


iv) Price Escalation 


iv) Insurance Charges 


a i Sub Total (0)  182371.00/ 


Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D 


र 
री अणण ल्न Executive Engineer, 
MW .Sub- Division, Georai P.W. Division, Beed 


sie? hii 20 
echnicafly a 
ह For च ratte Dp 
oa pincer गाणे कदी Kt Ano thowng 
meg 


Public Wort Circle, Oamanabad Ney, 


“Counter ७०” 
ond we 
Civil Surgeoa Chief Engineer 
म District Hospital, Beed. P.W. Region, Aurangabad, 


